ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील न्यायालयांना 
पुरविण्यात आलेल्या WAN Connectivity 
करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. वॅन-२०२१/प्र. क्र. १८ /कार्या. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :-१) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
दिनांक ५.५४.२०२१ चे पत्र. 
२) समक्रमाकाचे शासन पत्र दिनांक २६.०७.२०२१ व २२.११.२०२१. 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
दिनांक ३०.१०.२०२१, ५.१.२०२२ व ०४.०२.२०२२ चे पत्रे. 
प्रस्तावना :- 

ई कोर्ट प्रकल्पांतर्गत जिल्हा न्यायालये आणि दुय्यम न्यायालयांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम 
केंद्र शासनाकडून हाती घेण्यात आला आहे. यानुषंगाने ई-कोर्ट मिहान मोड प्रकल्पांतर्गत केंद्र शासन, 
राज्य शासन, उच्च न्यायालय यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. 

सामंजस्य करारामध्ये राज्य शासनाची जबाबदारी आणि भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे. 
त्यातील मुद्दा क्र. ५ नुसार राज्य शासनाने DG सेटचा इंधन व इतर खर्च, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या 
निवासस्थानी ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देणे, हार्डवेअरच्या देखभाल दुरुस्तीवरचा खर्च या 
बाबींकरिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे. 
ई-कोर्ट मिन मोड प्रकल्प ( Phase -॥) प्रकल्पांतर्गत Internet Connectivity चा सुरुवातीचा 
दोन वर्षाचा आवर्ती खर्च केंद्र शासनाने HS असून, त्यानंतर Internet Connectivity चा येणारा आवर्ती 
खर्च राज्य शासनकडून होणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून ई कोर्ट 
प्रकल्पांतर्गत राज्यातील न्यायालयांमध्ये BSNL यांच्यामार्फत WAN Connectivity उपलब्ध करुन 
देण्यात आली असून, WAN Connectivity च्या आवर्ती खर्चाबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाकडून 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. WAN Connectivity च्या अनुषंगाने BSNL/MTNL कडून प्राप्त 
होणाऱ्या देयकाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्चास मान्यता देणे आवश्‍यक असल्याने, 
सदर प्रस्ताव वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असता, त्यांनी WAN Connectivity 
करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार WAN Connectivity करिता येणाऱ्या 
आवर्ती खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी, कौटुंबिक न्यायालये, लघुवाद न्यायालय, यांच्या WAN Connectivity करिता येणाऱ्या 
खर्चास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वॅन-२०२१/प्र. क्र. १८ /कार्या. ०७ 


2. 


याप्रित्यर्थ होणारा खर्च हा संबंधित न्यायालयांच्या लेखाशिर्षामधील " ०६ दूरध्वनी, वीज व 


पाणीपुरवठा " या उदिष्टाखाली संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५५/२०२२/व्यय-५, दिनांक 


१०.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याए/५/५/.॥8१॥॥/१७9॥॥9.9०५.॥)या संकेतस्थळावर 


४. 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३१४५६२२७५१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


र्‌. 


१ 


gitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 


DEP; hi 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47 1400fb 
0742051 
pseudonym=00D295F198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
-38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892ESD1 


478CBA8413AFB06CO03, cn=NITIN V JIWANE 
Date: 2022.03.03 14:59:35 +05'30' 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा 


मजला, शुरजी THAT AMT, बेलार्ड Ske, मुंबई. 


१ 
१ 
१ 


१. सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
२. प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
३. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 


१४. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालये, 
१५. प्रमुख न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 


१ 


६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१७. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१ 


८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


